राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना, 
१९८२ बचत निधीच्या लाभ प्रदानाचे 
परिगणितीय तक्‍्ते.... दि.०१ जानेवारी, 2022 
ते दि.३१ डिसेंबर, २०२२ या कालावधीकरिता. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : गवियो-२०२२/प्र.क्र.०१/विमा प्रशासन 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०४ फेब्रुवारी, २०२२ 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय क्र.डीओआय-२०८१/४७०१/एडीएम-५, दि.२६ एप्रिळ,१९८२. 

शासन निर्णय क्र.गवियो १०८९/प्र.क्र.६६४/८९/विमा, दि.०८ जानेवारी, १९९०. 

शासन निर्णय क्र.गवियो १००९/प्र.क्र.५८/वर्गणी/विमा प्रशा, दि.०२ ऑगस्ट, २०१०. 


) 
) 
) 
) शासन निर्णय क्र.गवियो-२०१३/प्र.क्र.४१/विमा प्रशासन, दि.०८ मे, 2093 
) 
) 


A 


3 


०८ 


o~ 


शासन निर्णय क्र.गवियो -२०१५/प्र.क्र.४७/विमा प्रशासन, दि.३० जानेवारी, २०१६. 
शासन निर्णय क्र.गवियो-२०२१/प्र.क्र.१/विमा प्रशासन, दि.१९मार्च, २०२१. 


घु 
द 


प्रस्तावना :- 

राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना,१९८२ अंतर्गत दिनांक १ जानेवारी, २०२१ 
ते दिनांक ३१ डिसेंबर, २०२१ या वर्षात सदस्यत्व संपुष्टात येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना देय होणाऱ्या 
बचत निधीचे लाभ प्रदान करण्यासाठी परिगणितीय तक्ता संदर्भाधीन क्र.६ च्या शासन 
निर्णयान्वये निर्गमित करण्यात आला होता. त्याप्रमाणेच राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा 
योजना,१९८२ अंतर्गत माहे जानेवारी, २०२२ ते माहे डिसेंबर, २०२२ या वर्षामध्ये सदस्यत्व 
संपुष्टात आल्यास देय होणाऱ्या बचत निधीचे लाभ प्रदान करण्यासाठीचा परिगणितीय तक्ता 
निर्गमित करणे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना,१९८२ अंतर्गत दिनांक १ जानेवारी, २०२२ 
ते दिनांक ३१ डिसेंबर, २०२२ या कालावधीत योजनेचे सभासदत्व संपुष्टात येणाऱ्या 
कर्मचाऱयांस बचत निधीचे लाभ प्रदान करण्यासाठी परिगणितीय तक्ता सोबत जोडला आहे. 
सदर तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे प्रति युनिटकरिता बचत निधीची संचित रक्‍कम प्रदान 
करण्यात यावी. 
२. मंत्रालयातील सर्व विभाग तसेच मंत्रालयीन विभागांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील 
विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुखांनी दिनांक १ जानेवारी, २०२२ पासून राजीनामा, सेवानिवृत्ती 
किंवा सेवेत असताना मृत्यू पावल्याने व इतर काही करणाने गट विमा योजनेचे सभासदत्व 
संपुष्टात येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना/कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना सोबतच्या तक्‍्त्यानुसार देय होणारी 
बचत निधीची रक्‍कम प्रदान करावी. 
३. राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना-१९८२ च्या परिच्छेद ८.४ अन्वये बचत 
निधीमधीळ शिल्लक रकमांवर दरसाल विहित दराने (तिमाही चक्रवाढ होणारे) व्यात देण्याबाबत 
तरतूद आहे. राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना-१९८२ च्या बचत निधीमधील संचित 


शासन निर्णय क्रमांकः गवियो-२०२२/प्र.क्र.०१/विमा प्रशासन 


रकमांवर दि.०१ जानेवारी, २०२२ पासून दर साल दर शेकडा ७.१ टक्‍के दराने (तिमाही 
चक्रवाढ होणारे) व्याज आकारण्यात आले आहे. राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना, 
१९८२ च्या विमा निधीमधीळ संचित रकमांवर दर साल दर शेकडा ४ टक्के दरात कोणताही 
बदल झालेला नसल्यामुळे याच दराने विमा निधीमधील संचित रकमांवर व्याजाची आकारणी 
करण्यात यावी. 
४. सोबतचा परिगणितीय can संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालयाचे पत्र 
क्र.संलेको/गवियो/२०२२/परिगणितीय तक्‍ते/०९/३०७, दिनांक १९ जानेवारी, २०२२ अन्वये 
उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या परिगणनेनुसार निर्गमित केला आहे. 
दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७७५/.॥१॥0/9१9॥॥.90०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०२०४१३०२०६९९०५ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


VIVEK RAMBHAJI 
DAHIPHALE 


महालेखापाल 
महालेखापाल 
महालेखापाल 


लेखा परीक्षा)-२ महाराष्ट्र, नागपूर. 
लेखा व अनुज्ञेयता)-१ महाराष्ट्र, मुंबई. 
लेखा व अनुज्ञेयता)-२ महाराष्ट्र, नागपूर. 


(वि. रं. दहिफळे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
१) मा.राज्यपालांचे सचिव. 
२) मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव. 
३) मा.वित्तमंत्र्यांचे सचिव / प्रधान सचिव. 
8) सर्व मा.मंत्री व मा.राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक. 
4) सर्व मा.विधान मंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 
&) सर्व मा.संसद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 
७) महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१ महाराष्ट्र, मुंबई. 

) 

) 


SS - :_ कित 


११) महालेखापाल (लेखापरीक्षा-३) महाराष्ट्र, मुंबई. 

१२) महालेखापाल, स्थानिक संस्था, लेखापरीक्षा व लेखे, मुंबई. 

१३) वरिष्ठ महालेखापाल, स्थानिक संस्था (लेखा परीक्षा व लेखे), नागपूर. 
१४ अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 


अपर मुख्य सचिव (ले.व.को) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 

प्रधान सचिव (वि.सु.) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 

बहुजन समाज पार्टी १, इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुंबई-१. 

भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ.बॅरेक नं.१ योगक्षेमसमोर, वसंतराव भागवत 
चौक, नरिमन पॉईंट, मुंबई-२०. 

२० भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी,३१४,राजभवन,एस.व्ही.पटेल रोड, मुंबई-४ 


) 
) 
) 
) 
) 
) प्रधान सचिव (व्यय) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः गवियो-२०२२/प्र.क्र.०१/विमा प्रशासन 


२१ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, (मार्क्सवादी), महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल पॅलेस, 
वरळी, मुंबई-१३. 


२२ इंडियन नॅशनल GEN, महाराष्ट्र Weal काँग्रेस (आय) समिती, टिळक भवन, काकासाहेब 
गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई-२५. 

२३) राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री-प्रेस जर्नल मार्ग, नरीमन पॉईंट, मुंबई-२१. 

२४ शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक,दादर-मुंबई-२८. 

२५) मंत्रालयातील सर्व विभाग. 

२६ सर्व विभागीय आयुक्त. 

२७ सर्व जिल्हाधिकारी. 

२८) सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. 

२९) सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी. 

३० मंत्रालयातील सर्व विभागांच्या अधिपत्याखाळील विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख 

३१ सिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 

३२) सचिव, राज्य निवडणूक आयोग. 

३३)  *प्रबंधक, उच्च न्यायालय, (मूळ शाखा), मुंबई 

38)  *प्रबंधक, उच्च न्यायालय, (मूळ शाखा), मुंबई 

३५ आयुक्त, राज्य माहिती आयोग, मुंबई 

३६ सदस्य सचिव, राज्य महिला आयोग, मुंबई 

३७ महासंचालक, यडादा, पुणे 

३८) “प्रबंधक, उच्च न्यायालय, (अपील शाखा), मुंबई 

३९) “प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरण, मुंबई 

४० *सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 

89) *प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई 

४२) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

४३) सह संचालक, लेखा व कोषागारे, कोकण,पुणे,नागपूर,औरंगाबाद,नाशिक,अमरावती 

88) संचालक,विमा संचालनालय, मुंबई 

४५  संचालक,स्थानिक निधी Sear परीक्षा, कोकण भवन, नवी मुंबई 

४६ संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 

४७ सह संचालक, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा, कोकण, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक,अमरावती 
विभाग. 

४८) अधिदानव लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 


) 
४९) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
५०0 संचालक, नगरपालिका प्रशासन, मुंबई/जनसंपर्क अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 
५१ सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
५२?) सर्व उप कोषागार अधिकारी 
३) सर्व कृषी विद्यापीठे व इतर विद्यापीठे, महाराष्ट्र राज्य 
५४  प्र.कुलसचिव, सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर-पुणे, केंगाव, सोलापूर-४१३ २५५ 
५ वित्त विभागातील सर्व कार्यासने 
६ निवडनस्ती, विमा प्रशासन कार्यासन, वित्त विभाग 


*पत्राद्वारे. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.गवियो-२०२२/प्र.क्र.०१/विमा प्रशासन, दि. ०४.०२.२०२२ सोबतचा THA 
मृत्यू,सेवानिवृत्ती,राजीनामा इत्यादी कारणांमुळे दि.१ जानेवारी,२०२२ ते दि.३१ डिसेंबर, २०२२ या कालावधीत गटविमा योजनेचे सदस्यत्व संपुष्टात येणाऱ्या 
रु.६०/-प्रमाणे अंशदान करणाऱ्या सदस्यांच्या बचत खात्यामध्ये संचित होणारी बचत निधीची व्याजासह एकूण देय होणारी रक्‍कम दर्शविणारा तक्ता 


योजनेच्या 
सदस्यत्वाचा । जानेवारी । फेब्रुवारी |) मार्च | एप्रिल मे जून | जुले | ऑगस्ट । सप्टेंबर | ऑक्टोबर । नोव्हेंबर | डिसेंबर 
दिनांक 


०१-०६-१९८२ ६५५६५११ ।॥६५८८० ६५६२६८० ।॥५६६२३ ५६९९८ ५७३७६ ।॥५७७५५॥५८१३७ ५८५२१ ५८९०७ ६५९२९६ HS ECE 


०१-०६-१९८२ ५१७५६२ ।॥६५२१०० ६५२४४८ ।॥५२७९९ ६५३१५१ ५३५०६ ५३८६३ ५४२२२ ५४५८२ ६५४९४६ ६४५३११ ।॥५५६७८ 


०१-०५-१९८७  ।॥४८४१६ ।॥४८७४२ ।४९०७१ ।॥४९४०२ ।॥४९७२३४ ६५६००६९ ।॥६५०४०५ ५०७४४ ५१०८४७ ५१४२७ ५१७७१ ५२११८ 


०१-०५-१९८५  ।॥४५३०९ ।॥४५६१७ ।॥४५९२७ ।४६२४० ।॥४६५५३ ४६८६९ ।॥४७१८७॥४७५०७ ।४७८२८ ४८१५१ ४८४७७ ४८८०४ 


०१-०६-१९८६ ।४२५१६ ।४२८०९ ४३१०२ ।४३३९८ ४३६९५ ४३९९5 ॥॥४४२९५॥॥४४५९७ ४४५९०२ ।॥४५६२०८ ४५६५६१६ ४५६५८२६ 


०१-०५-१९८७ ।॥४००१८ ।॥४०२९६  ।४०५७५ ।॥४०८५५ ।॥४११३८ ४१४२२ ।॥४१७०७॥४१९९५ ४२२८४७ ४२५७४ ४२८६७ ४२३१६१ 


०१-०६-१९८८  ।३७७९२ ।३८०५७ ३८३२२ ।३८५९० ३८८५९ ३९१३० ।॥३९४०२॥३९६७६ ।३९९५१ ०२२८ ४०५०७  ।॥४०७८७ 


०१-०६-१९८९ ३५७७८ ।३६०३० ३६२८७ ।॥३६५३९ ३६७९६ ३७०५५ ।॥३७३१६५ ३७५७६ ३७८३९ ३८१०७ ३८३७० |।३८६३८ 


०१-०१-१९९० ३४५६० ।३४८०५ ३५०६२ ।३५३०० ३५५५६० ३५८०१ ।॥३६०५३॥३६३०८ ३६५६३ ३६८२० ३७०७९ ।३७३३९ 


०१-०१-१९९१ ।३२०७७ ।३२३०८ ३२५४० ।॥३२७७४ ३३००८ ३३२४५ ३३४८२ ३३७२१ ३३९६१ ३४२०३ २३४४४६  ।२३४६९१ 


०१-०१-१९९२ ।२९८७२ ।३००९० ३०३०९ ।३०५२९ ३०७५० ३०९७२ ३११९७ ३१४२३ ३१६५० ३१८७८ ३२१०७ ।२३२३३८ 


०१-०१-१९९३ ।२७९१२ ।२८११८ २८३२६ ।२८५३४ २८७४४ २८९५६५ ।॥२९१६८ २९३८१ २९५९६ ।२९८१२ ।३००२९ ३०२४८ 


०१-०१-१९९७ २६१७१ २६३६७ REYES REWER २६९६२ २७१६२ ।२७३६४ २७५६७ ।२७७७१ २७९७६  ।२८१८३  ।२८३९१ 


०१-०१-१९९५ २४६२७ ।२४८११ २५४९९९ २५१८८ २५३७८ REYES २५७६२ २५९५५ २६१५० २६३४६ २६५४३ २६७४१ 


०१-०१-१९९६ ।२३२४९ २३४२८ २३६०८ ।२३७८९ २३९७१ २४१५७ ।॥२४३३८ २४५२३ २४७०९ २४८९७ २५०८५  ।२५२७५ 


०१-०१-१९९७ ।२२०२८ ।२२२०० ।२२३७२ ।२२५४६ ।२२७२१ २२८९६ ।२३०७२३ २३२५१ २३४२९ ।२३६०९ २३७९० ।२३९७२ 


०१-०१-१९९८  ।२०९४२३२  ।२११०८  ।॥२१२७५ २१४४२ २१६१० २१७७९ ।२१९४९ २२१२० ।२२२९२ ।२२४६५ ।॥२२६३९ ।२२८१६५ 


०१-०१-१९९९ १९९७९ २०१३९ २०२९९ ।२०४५६१ ।२०६२३ २०७८६ ।॥२०९५० २१११६ ।२१२८२ २१४७९ २१६१७ ।२१७८६ 


०१-०१-२००० ।१९१२३ ।१९२७७ ।१९४३२ ।१९५८९ १९७४६ ।१९९०४ ।२००६३।२०२२३ ।२०३८४ ।२०५४६ ।२०७०९  ।२०८७३ 
०१-०१-२००१ १८३६२ १८५१२ ।१८६६२ ICS CA’ ।१८९६७ ।१९१२० ।१९२७५ १९४३० १९५८७ १९७७४४ १९९०२ २००६१ 
०१-०१-२००२ १७६८२ ।१७८२८  ।१७९७५ ।१८१२३ १८२७१ ।१८४२१ ।॥१८५७१ १८७२२ १८८७४७ १९०२७ १९१८१ १९२३२३६ 
09-09-2003 १६४५३ १६५९२ १६७३१ ।१६८७२ ।१७०१२३ ।१७१५५ ।१७२९८ १७४४२ १७५८६ १७७२२ १७८७८ १८०२५ 
०१-०१-२००४ १५३३१ १५४६३ ।१५५९६ ।॥१५७३० १५८६४ ।१६००० ।॥१६१३६ १६२७३ १६४१० ।१६५४९ १६६८८ ।१६८२८ 
०१-०१-२००५ ।१४२९९ ।१४४२५ ।१४५५२ ।॥१४६८० ।१४८०८ ।॥१४९३७ ।१५०६७।॥१५१९८ ।१५३२९ १५४६१ १५५९४ १५७२८ 
०१-०१-२००६ १३३४६ ।१३४६७ ।१३५८८ ।१३७१० १३८३२ ।१३९५६ ।१४०८० १४२०५ ।१४२३३० १४४५६ १४५८४७ १४७११ 
०१-०१-२००७ १२४६६ ।१२५८१ ।१२६९७ ।१२८१४ १२९३१ ।१३०४९ १३१६८ १२३२८७ ।१३४०७ १३५२८ १३६५० १३७७२ 
०१-०१-२००८ ११६५२ ।११७६२३ ११८७४ ।११९८६ ।१२०९८ ।१२२११ ।॥१२२२५ १२४४० ।१२५५५ १२६७१ १२७८७ १२९०४ 
०१-०१-२००९ १०२९०० ।११००७ ।११११३ ।११२२१ ११३२९ ।११४३७ 99489199849 ११७६७ ११८७८ ११९९० १२१०३ 
०१-०१-२०१० १०२०६ ।१०३०८  ।१०४११ ।१०५१४ ।१०६१८ ।॥१०७२२ ।१०८२७)॥१०९३३ ।११०१९ १११४६ ११२५४ ११३६२ 
०१-०१-२०११ ८९२३  ।९०१८ ९११३ KROL  ।९३०५  ।॥९४०१ ९४९९ ९५९६ ।॥९६९५ ९७९४ ९८९४ ९९९४ 

०१-०१-२०१२ (७७७२८ ७८२६ (७७९१४७ ८००२ ८०९१ ८१८१ ।८२७१ ।८३६२  ।८४५२३ ८५४५ ८६२३७ ८ (9३० 

०१-०१-२०१३ ६६४७ ६७२८ ६८०९ ६८९१ ६९७४ ७०५७ ।॥७१४० ७२२४  ।॥७३०९ ७३९४ ७७४७९ ७५६५ 

०१-०१-२०१४ 1५६४५  ।६५७२० ५७९६ ५८७२ ५९४९ ।॥६०२६ ।॥६१०३ ६१८१ ।॥६२५९ ६३२३८ ६४१७ ६४९७ 

09-09-2094 ४७२७ ४७९७ 8८६७ ४९२३७ ५००८ ५०८० |।६५१५२ ६५२२४ ५२९७ ५३७० ५७४४ ५५१८ 

०१-०१-२०१६ ३८८४ ३९४९ ४०१४ ४०८० ४१४६ ४२१२  ।४२७९ ४३४६ ४४१४ ४४८२ ४५५० ४६१९ 

०१-०१-२०१७ ३१११ ।३१७१ ३२३२ ।३२९३ ३३५४  ।३४१६ ।३४७८ ३५४१ ।३६०३ ३६६७ ३७३० ३७९४ 

०१-०१-२०१८ ।२३९९  ।२४५५ २५११ |।॥२५६८ २६२५  ।२६८३  ।२७४१ २७९९ ।२८५७ २९१६ २९७५ ३०३५ 

०१-०१-२०१९ १७४० १७९२ १८४४ १८९७ १९५० २००४  ।२०५८ ।२११२ २१६६ २२२१ २२७६ २३३१ 

०१-०१-२०२० ११२३० ११७८ १२२७ १२७६ १३२६ १२३७६ १४२६ ।१४७६ १५२७ १५७८ १६२९ १६८१ 

०१-०१-२०२१ ।५६६ ६११ ६५७ ७०२ ७४९ ७९६ ८४२ ।८८९ ९३६ ९८३ १०३१ १०७९ 

०१-०१-२०२२  ।४२ ८४ १२७ १६९ २१२ २५६ २९९ ३४२३ ३८७ ४३१ ४७६ ५२१ 


